वित्तीय मान्यता 

खरीप हंगाम सन २०२३ करीता युरिया व डीएपी 
खताचा संरक्षित साठा (Buffer Stock) 
करण्यासाठी आलेल्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी 
निधी वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : खसंसा ३५२३/प्र.क्र. ५९/१७-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- २४/०१/२०२४ 


वाचा:- 
१. कृषि विभागाचा शासन निर्णय समक्रमांक दि. ०९/०५/२०२३ 
२. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/ खते/ गुनि ३-४/ बफर /२३-२४/ १९७९/२०२३, 
दि. १७/०१/२०२४. 


प्रस्तावना: 

संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये, राज्यात खरीप २०२३ मध्ये युरिया खताचा 
०.५० लाख मे. टन व डिएपी खताचा ०.२५ लाख मे. टन संरक्षित साठा (Buffer Stock) 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर प्रयोजनार्थ दि.विदर्भ को- 
ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेडान लिमिटेड, नागपूर, दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग 
फेडरेशन लिमिटेड, मुंबई आणि महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई यांना “नोडल 
एजन्सी” म्हणून नियुक्‍त करण्यात आले आहे. या नोडल एजन्सींना संरक्षित साठा करण्यास 
आलेल्या खर्चाचा तपशील संदर्भीय क्र. २ अन्वये कृषि आयुक्तालयाने सादर केला आहे. सदर 
खर्च भागविण्यासाठी निधी वितरीत करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. 


सदर योजनेसाठी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ करीता लेखाशिर्ष २४०१८२०८ मध्ये रु. 
३०.०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाच्या दिनांक 
१२/०४/२०२३ मधील मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर लेखाशिर्षाखाळी २०% रक्‍कम 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. सदरचा निधी नोडल 
एजन्सींना प्रतिपूर्ती करण्यासाठी उपलब्ध करण्यास वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यात खरीप २०२३ मध्ये युरिया खताचा ०.५० लाख मे. टन व डिएपी खताचा ०.२५ 
लाख मे. टन संरक्षित साठा (Buffer Stock) करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. सदर प्रयोजनार्थ दि.विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेडान लिमिटेड, नागपूर, दि 
महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, मुंबई आणि महाराष्ट्र कृषि उद्योग 
विकास महामंडळ, मुंबई यांना “नोडल एजन्सी” म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. सदर 
योजनेसाठी वित्त विभागाने लेखाशिर्ष २४०१ ८२०८ अंतर्गत एकूण ३०.०० कोटी इतका निधी 
अर्थसंकल्पीत केलेला आहे. सदर निधीपैकी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (805) २०% 


शासन निर्णय क्रमांकः खसंसा ३५२३/प्र.क्र. ५९/१७-ओ 


म्हणजेच रु. ६.०० कोटी इतका निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. सदरचा निधी वरील 
नोडल एजन्सींना खतांचा संरक्षित साठा करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्याकरीता 
वितरीत करण्यास कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर बाबीकरीता होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा :- 


मागणी क्रमांक : डी-३ 

१०५, खते व रासायनिक खते, 

(००) (००) (३१) डीएपी व मिश्र रासायनिक खतांचा पुरवठा 
करण्यासाठी येणारा खर्च भागविण्याकरिता अर्थसहाय्य (कार्यक्रम) 
३३, अर्थसहाय्य (२४०१ ८२०८) 


३. कृषि आयुक्तालय स्तरावर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे 
योजनेचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून तसेच, सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, 
पुणे हे आहरण व संवितरण अधिकारी राहतील. संरक्षित साठा करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची 
प्रतिपूर्ती करताना प्रचलित झासन निर्णय/ नियम/ परिपत्रक यामधील तरतूदीनुसार 
अंमलबजावणी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/ अधिकारांचा भंग 
होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२४१६१३०५७७०१ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PIMPALE PRASHANT 
RAMESH 
Date: 2024.01.24 16:14:00 +05'30' 


(प्रशांत र. पिंपळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ, मुंबई 
३. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, गोरेगाव, मुंबई 
५. दि.विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेडान लिमिटेड, नागपूर. 
६. दि.महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, मुंबई. 
७. प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 
८. कृषि संचालक (नि.व गु.नि.), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खसंसा ३५२३/प्र.क्र. ५९/ १७-ओ 


९. कृषि सहसंचाळक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

११.सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी / कृषि विकास अधिकारी. 
१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३.उप संचाळक (खते), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१४.प्रशासन अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१५.वित्त विभाग (व्यय-१ व २, अर्थसंकल्प -१३), मंत्रालय, मुंबई 
१६.वित्त विभाग (वित्तीय सुधारण), मंत्रालय, मुंबई 

१७.कार्यासन (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. १७-अ कार्यासन, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


